पदोन्नती 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील 
उप विभागीय अधिकारी या पदावर पदोन्नती 
उपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन Sal क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र. २७३/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ जानेवारी, २०२१ 


वाचा:- सा.बां.वि.,शासन आदेशा क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२,दि.१२.११.२०२० 


शासन आदेठा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सन २०१९-२० च्या निवड सूचीतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 


या संवर्गातील श्री. किशोर सुधाकरराव खेकाळे (खुला प्रवर्ग) (जे.क्र. २३५२ब) यांना तात्पुरत्या स्वरुपात 


सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रर्वगातील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी 


(स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत शासन आदेशान्वये श्री. कि. सु. खेकाळे यांची 


पदोन्नती उपरांत पदस्थापना उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड या रिक्‍त पदावर 


करण्यात येत आहे. 


२. श्री. कि. सु. खेकाळे यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी- शर्ती लागू राहतील. 


३. सदरचे पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेचे आदेशा हे मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र.५८/ 


२०२१ मध्ये दि.२८.१.२०२१ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने तसेच श्री.भोलासो विठ्ठल चौगुले व 


इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र.१३०५८/२०१८ व इतर 


संलग्न याचिका मध्ये होणाऱ्या अंतरिम तसेच अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. श्री. खेकाळे, उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, 


क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व सुधारित अधिसूचना, 


दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात येवून त्यांची पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 


शासन Aa क्रमांकः पीओजी-२०२०/ प्र.क्र.२७३./सेवा-२, दिनांक 28.9.2029 
षु. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. खेकाळे यांना पदोन्नती 


उपरांत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होता यावे म्हणून स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन पदमुक्‍त करावे 


व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्यास सांगावे. तसेच ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न 


झाल्यास त्याबाबत शासनास कळवावे. 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१७१९५१२९१८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Patil Swati Sachin 


(स्वा. स. पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 


. अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 


७. श्री. कि. सु. खेकाळे, उप विभागीय अधिकारी (सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई यांच्या 


Gs 
र्‌. 


कार्यालयामार्फत) 
मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१५.कार्यासन सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१६.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


